जामीनावर मुक्‍त फरार आरोपी व फरार बंदी 
यांना फेरअटक करण्याबाबत तसेच त्यांच्या 
जामीनदारांविरुध्द कारवाई करणेवावत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मंबई - ४०० ०३२. 


शासन परिपत्रक क्र.सीआरटी-०४०३/प्र.क्र.३६४/पोल-११, दि.१९/०६/२०१२. 


) शासन परिपत्रक विधी व न्याय विभाग क्र.संकिर्ण-२००४/अ-सं.१०-का-१४, 
दि.१२/०५/२००४. 

२) शासन परिपत्रक समक्रमांक दि.२१ एप्रिल, २००५, 

3) शासन परिपत्रक समक्रमांक दि.०८ सप्टेंबर, २००६, 

४) शासन परिपत्रक समक्रमांक दि.२२ ऑक्टोबर, २०१० 


५) शासन परिपत्रक समक्रमांक दि.२२ ऑक्टोबर, २०१० 


पहा :- १ 


परिपत्रक 


महाराष्ट्र राज्यातील फरार आरोपी / फरार बंदीच्या फेरअटके संदर्भात जिल्ह्यांतील व 
परिमंडळातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये समन्वय साधून परिणामकारक कार्यवाही करण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत :- 


(१) फरार आरोपी / फरार बंदींच्या फेरअटकेकरिता स्थापन करण्यात आलेला विशेष कक्ष 
कायमस्वरुपी कार्यरत राहील. 


ला सदर स्थापन केलेल्या विशेष कक्षाच्या कामाचा आढाटा प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवारी 
संबंधित पोलीस आधीक्षक / पोलीस उपायुक्‍त घेतील व सुसूत्रता आणण्यासाठी यथोचित मार्गदर्शन 
करतील. : 


(3) फरार आरोपी / फरार बंदी पकडयाकरिता सदर विशेष कक्ष कार्यक्षेत्रातील सरकारी 
कार्यालये, मोबाईल कंपन्या, बँका, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, विमा एजंट, केबल 
ऑपरेटर इत्यादींची मदत घेईल. 


(४) विशेष कक्षास ई - गवर्हनसची कार्यपध्दती लागू होईल. 


(प) आरोपीस अटक केल्यानंतर अटक फॉर्ममध्ये आरोपीची माहिती अपूर्ण घेतल्यामुळे 
जामीनावर सुटलेल्या आरोपींना फेरअटक करणे अशक्य होते. त्याकरिता शासनाने यापूर्वीच 
दिलेल्या निर्देशानुसार आरोपीस अटक केल्यानंतर आरोपीची इत्यंभूत माहिती संबंधित नोंदवहीमध्ये 
घ्यावी. तसेच त्यामध्ये त्याच्या मूळ गावच्या पत्त्याचा देखील समावेश असावा. सदरची माहिती खरी 
आहे किंवा कसे याबाबत खात्री करुन संबंधित अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी करावी. 


(६) फरार आरोपी व फरार बंदींचा तपशील वेबसाईट, स्थानिक केबल इत्यादी सारख्या 
माध्यमांचा वापर करुन वेळोवेळी प्रसिध्दी देण्यात यावी. 


(७ आरोपी जामीनावर मुक्‍त झाल्यानंतर त्यास नियमितपणे पोलीस ठाण्यास हजेरी 
देण्याबावत मा.न्यायालयास विनंती करुन अशी विनंती मान्य झाल्यास सदर कालावधीमध्ये त्याची 
यथायोग्य पुर्तता करुन घ्यावी. 


(¢) आरोपी राहत असलेली किंवा काम करत असलेली जागा बदलल्याबाबतची माहिती 
पोलीस ठाण्यास देणे आरोपीवर सक्तीचे करण्यात यावे. त्यास्तव तशी मा.न्यायालयास विनंती 
करण्यात यावी. 


(९) ज्या गुन्ह्यामध्ये कमी शिक्षा आहे अशा किरकोळ स्वरुपाच्या गुन्ह्यातील आरोपी wet 
होण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अशा गुन्ह्यांची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक 
आहे. त्यासाठी तपासी यंत्रणेने अशा गुन्ह्यांमध्ये लवकरात लवकर दोषारोपपत्र दाखल करून 
अभियोग यंत्रणेच्या सहकार्याने अशा खटल्यांचा वेळेत निपटारा होईल याची दक्षता घ्यावी. 


(१०) एकच आरोपी एकापेक्षा जास्त गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असतांना असे दिसून येते की, तो 


एका गुन्ह्यात दोषसिध्दी होऊन शिक्षा भोगत असताना देखील दुसऱ्या ठिकाणी त्यास 


समन्वयाअभावी फरारी घोषित केले जाते. याकरिता तो इतर कोणत्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत आहेत 
किंवा कसे याबाबत कारागृह व्यवस्थापनाशी पुरेसा समन्वय ठेवण्यात यावा. 


(११) कोणत्याही गुन्ह्यात आरोपीस जेव्हा प्रथमतः अटक करण्यात येते. त्यावेळी प्रच्नलित 
पध्दतीनुसार घेण्यात येणाऱ्या इतर माहितीबरोबरच बायोमॅट्रीक, रेटिना इमेज सारख्या अद्यायावत 
तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. 


(१२) फरार आरोपी व फरार बंदी यांना फेरअटक करण्याकरिता जामीनदारांची पडताळणी 
करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्याकरिता आरोपींना जामीनावर सोडतेवेळी देण्यात . येणाऱ्या 
जामीनदाराची पडताळणी कटाक्षाने करावी. 


(१३) त्याचबरोबर आरोपीचे तसेच त्याचे जामीनदारांचे यु.आय.डी.कार्ड (आधार काड) 
*क्रेमांक व इतर माहितीदेखील प्राप्त करुन घ्यावी. 


(१४) मा.न्यायालयामध्ये ज्या आरोपींविरुध्द सुनावणी सुरु आहे, त्या सुनावणीस बाधा येणार 
नाही, विलंब होणार नाही किंवा सुनावणी तहकुब करावी लागणार नाही, अशा प्रकारचा आरोपीचा 
कोणताही अर्ज मंजूर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या एकूण 
हालचालींकडे बारकाईने लक्ष ठेवण्यात यावे. 


(१५) आरोपीस अटक केल्यापासून ते गुन्ह्यांची सुनावणी पूर्ण होऊन मा.न्यायालयाचा निकाल 
जाहीर होईपर्यंत अटक केलेला आरोपीस न्यायालयात वेळोवेळी हजर ठेवणे हे तपासी यंत्रणेचे 
मुख्य कर्तव्य असून त्यादृष्टीने आरोपीचा ट्रॅक ठेवणे आवश्यक आहे. 


१£६ हे दि प्रक र TR 
(१६) हे परिपत्रक राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून 


परिपत्रकाचा संगणक सांकेतांक 2 ०)३८ >४-५०१ '>२-८०५ ३९० 2-०. असा आहे 


प्रति, 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Yay 


we 
4 bv cue 
(इ. मु. काझी) 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, - 

२) पोलीस महारांचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, वरळी, मुंबई, 

३) सर्व विभागीय आयुक्त, 

४) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई / पुणे / नवी मुंबई / नाशिक / औरंगावाद / अमरावती / 
सोलापूर / नागपूर / ठाणे. 

५) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 

६) आयुक्‍त, राज्य गुप्तचर विभाग, मुंबई. 

७) पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई, 

८) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सर्व परिक्षेत्रे), 

९) कारागृह महानिरीक्षक, पुणे, 

१०) सर्व जिल्हाधिकारी, 

११) संचालक, सरकारी अभियोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२) सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१३) उप सचिव (तुरुंग) / कार्यासन तुरुंग - १, २, ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४) पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे, नागपूर, 

१५) सर्व जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अगियोक्ता, 

१६) सर्व सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, 

१७) निवडनस्ती, पोल - ११, गृह विभाग 


